मोटार वाहन 
BRT, Wee. 


1217106: 


अधिसूचना 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २००५. 


क्रमांक:एमसीटी-०८०५/सीआर-१५४/परि-५--मोटार वाहन. कायदा, १९८८ (१९८८ 
चा ५९) च्या कलम १६५ च्या उप-कलम (१) व (२) अन्वये. प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन. 


(अ) नागपूर जिल्हयाच्या हद्दीत येणाऱया क्षेत्रासाठी, मोटार वाहन अपघातात 
बळी पडलेल्यांच्या अथवा जखमी झालेल्यांच्या, आणि/किंवा तृतीय पक्षाच्या 
कोणत्याही मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत उद्‌भवणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांचा 
निवाडा करण्यासाठी दोन अतिरिक्‍त मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे दोन 
वर्षाच्या कालावधीसाठी गठित करीत आहे., 


(ब) असा निदेश देत आहे की, नागपूर जिल्हयासाठी अशा प्रकारे गठित 
केलेले हे प्रत्येक अतिरिक्त मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण एक सदस्यीय 


असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Q 


x 2, 
_( रमेश शिंदे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


1217106: 
क्र.एमसीटी-०८०५/प्र.क्र.१५४/परि-५, 
. गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २००५. 


माहितीसाठी सादर अग्रेषित :- 


सचिव, केंद्र शासन, परिवहन विभागाचे सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट (परिवहन 
कक्ष, नवी दिल्ली (aa). . 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिलेट साईड), मुंबई (पत्राने), 

weed आणि सिनियर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

महासंचालक..आणि पॉलीस. महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई” नागपूर,  । 

परिवहन अधिकारी, नागपूर. 

जिल्हाधिकारी,  सुंबई शहर/ नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई. 

अध्यक्ष, मोटार अपघाल दावा न्यायाधिकरण; बुंबई. आणि पिठासन अधिकारी, 
राज्य परिवहन अपिल. ग्यायाधिकरण,.महाराष्ट्र राज्य, मंबई, 

अध्यक्ष/ सदस्य मोटार अपघात दोवा न्यायाधिकरण, नागपूर. 

जिल्हा.व संत्र न्यायाधिंकरण,नागपू.,  /7ढई 

मुख्यमंत्र्यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

 'उपमुख्यमंत्र्यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे. खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयला/लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. : 

उपसंचालक लेखा ब कोषागारे, मुंबई/ नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

विधी व.न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

चित्ते विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा अर्थसंकल्प-१०), मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई (शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करुन ५० प्रती पाठविण्यासाठी). 

निवड नस्ती/परिवहन-५. 


( be ) 
उप-सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


